राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी मुंबईतील 
बोरीबंदर येथे नवीन इमारत (Excise Bhavan) 
बांधण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/ राऊशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/ राऊशु-१, दि.१८.११.२०१७. 


शासन निर्णय:- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी मुंबईतील बोरीबंदर येथे नवीन इमारत (Excise Bhavan) 
बांधण्यासाठीच्या रुपये ५१८३.४१ लक्ष (स्थापत्य कामाचे रु.३९७९.०४ लक्ष व विद्युतीकरण कामाचे 
रु.१२०४.३७ लक्ष) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास (सेवा कराच्या तरतूदीसह) संदर्भाधीन 
दि.१८.११.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तथापि सदर 
शासन निर्णयात प्रस्तुत खर्चाचे लेखाशिर्ष नमुद करण्यात आले नव्हते. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशिर्ष “४०५९- सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च, (१५) दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क, (१५) (०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम) (४०५९ १०३३)- ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली वेळोवेळी उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


पि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०९१९१३४२३०६३२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 
‘ Digitally signed by Punam Hiraman Wagde 
p U Nn a Mm H | fa Mm a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=26d7295f0f289d96eecb9e 1 2c2850ebd4f894ed 


c0ea69760a3c1561515a6bf87, cn=Punam Hiraman 
agde West 


Date: 2018.09.19 13:47:26 +05'30' 


(पु. हि. वागदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


२. महालेखापाल- महाराष्ट्र १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


eo (२ G&G & 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-२/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई 

. नियोजन विभाग, का.१४६१, मंत्रालय, मुंबई 

. अवर सचिव, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई 

. कार्यकारी अभियंता, इलाका शहर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
. निवडनस्ती-राउझु १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१००९/प्र.क्र.१०/ राऊशु-१, 


